विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, महसुली 
विभाग, औरंगाबाद येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
असलेल्या श्रीमती ज्यो.ब.चव्हाण, लिपिक-टंकलेखक 
यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१४०/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: १) या विभागाचे शासन आदेश क्र. प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१२९/१४-अ, दि. १६-०९-२०२२. 
२) सा.प्र.वि./ळो.दि.कक्ष यांचा दि. २१-०७-२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 
३) उपसचिव, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. २०२३/रा.से.ह.आं./आस्था/ 
कावी, दि. १७-०७-२०२३ 
४) श्रीमती ज्यो.ब.चव्हाण, लिपिक-टंकलेखक यांचा दि. १३-०७-२०२३ रोजीचा विनंती अर्ज. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि. १६-०९-२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये श्रीमती wala. चव्हाण, लिपिक- 
टंकलेखक, वित्त विभाग यांची विभागीय लोकसेवा हकक आयुक्त कार्यालय, महसुली विभाग, औरंगाबाद येथे प्रथमत: 
३ वर्षाच्या कालावधीसाठी, आदेशात नमूद अटीं व शर्तीसह प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर 
अटीमध्ये खालीलप्रमाणे एक अट नमूद करण्यात आली होती. 


(ड) "संबंधित अधिकाऱ्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील." 

२. संदर्भाधीन क्र. ४ येथील अर्जान्वये श्रीमती ज्यो.ब.चव्हाण, लिपिक-टंकलेखक यांनी त्यांच्या सेवा मूळ 
विभागात प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत विनंती केली आहे. 


३. श्रीमती चव्हाण यांनी केलेल्या विनंती नुसार त्यांच्या विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, महसुल 
विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा या आदेशान्वये प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
४. विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, महसुल विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयाने श्रीमती चव्हाण, 


यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करून त्यांना मूळ विभागात (वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई) रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 


प्‌. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१०१८०२१८३२०७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
Vi N AYA K ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
25.4.20=620866 


1e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941d 
rashty 


6fa6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7 
BA B U RAO M A N E 899F 46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO 
MANE 
0 


ate: 2023.08.10 18:03:15 +05'30" 


(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती ज्यो.ब.चव्हाण, लिपिक-टंकलेखक (राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, औरंगाबाद कार्यालयामार्फत) 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


शासन sear क्रमांकः प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१४०/१४-अ 


२. राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, ७ वा मजला, नवीन 
प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

३. विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, महसुली विभाग औरंगाबाद, 
"कनककुंज" दुसरा मजला, प्लॉट नं. ५/५/५३, सिटी सर्वे नं. २९७४ ज्युबली पार्क, औरंगाबाद 
४३१००१ 

४. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५ सहसचिव/उपसचिव (लो.दि.कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


